महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील 
यवतमाळ विभागातील उमरखेड 
बसस्थानकाची पुनर्बाधणी करण्याच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.११७/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :०८ ऑक्टोबर, २०२४ 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राप/स्थाअ/कामे/३७१२, दि.२२.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळातील यवतमाळ विभागातील उमरखेड बसस्थानकाची 
पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात अंदाजपत्रकामध्ये बसस्थानक इमारत, सदनिका इमारत, विद्युत काम, रेन वॉटर 
हारवेस्टींग, कुंपणभिंत, वाहनतळ काँक्रीटीकरण, मटेरियल टेस्टिंग, वस्तु ब सेवा कर, वास्तुविशारद 
शुल्क, विकास शुल्क इ. विकासात्मक कामांसाठी एकूण रु.८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी 
फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकोय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई यांच्या 
संदर्भीत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, यवतमाळ विभागातील उमरखेड बसस्थानकाची पुनर्बांधणी 
करण्यासाठी एकूण रु.८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 
(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 
(ई) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ ता.क. 
१, दि.९० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
(उ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात 
येईल. 


(ऊ)सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बिडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


(ए) सदरचे जुने बांधकाम तोडणे इ. बांधकामपुर्व बाबी या रु.०८.०० कोटी रकमेतून करण्यात यावे. 


२. सदरील पुनर्बाधकामाचे अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ. | पश परिणाम | दर रूपये [eee | 
क्र. (प्रति चो.मी.) 
१ | बसस्थानक इमारत 
तळमजला १५८८.८५ २८००० रू.४,४४,८७,८००.०० 
पहिला मजला रू. ०.०० 
पदनिका इमारत 
तळमजला रू. ०.०० 
१५८८.८५ एकूण (अ) | रू.४,४४,८७,८००.०० 
२ | पाणी पुरवठा व सांडपाणी व्यवस्था (५% OF अ) रू.२२,२४,३९०.०० 
३ | विद्युत काम - इंटरनल (५% OF अ) रू.२२,२४,३९०.०० 
एक्ट्रनल (६% OF अ) रू.२२,६९,२६८.०० 
४ | फायर फायटिंग (68४०० per sqm) १५८८.८५ ४०० रू.६,२३५,५४०.०० 
& TST हारवेस्टींग(आवश्यकतेनुसा) | lumsum amt BRR, VW, 280,00 
'एकूण (ब) रू.९९,७७,९७८.०० 
एकूण (क) - अ-- ब | रू.५,४४,६५,७७८.०० 
६ | कुंपणभित गेट २९५.८ ८००० रू.२३,६६, ४००.०० 
७ | कठिणीकरण / काँक्रोटीकरण वाहनतळ ८७८.५२ ५९०० रू.५१,८३,२६८.०० 
एकूण (ड) रू.७५,४९,६६८.०० 
एकूण ए) -_क--ड रू.६,२०,१५,४४६.०० 
८ | कामगार विमा 2% (1) रू.६,२०,१५४.४६ 
९ | कॉन्टेजन्सी ४% of 0) रू.२४,८०,६१७.८४ 
go | मटेरिअल टेस्टिंग व रॉयल्टी २% (1) रू.१२,४०,३०८.९२ 
११ | वस्तू ब सेबा कर १८% (]) रू.१,११,६२,७८०.२८ 
१२ | वास्तूविशारद शुल्क २% (1) रू.१२,४०,३०८.९२ 
१३ | विकास शुल्क रू.१२,४०,३०८.९२ 
एकूण (त) | रू.१,७९,८४,४७९.३४ 
एकूण (])--ना | रू.७,९९,९९,९२५.३४ 
As रक्‍कम रू. | रू.८,००,००,०००.०० 
(एकूण अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन ०० — १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ बसस्थानकांचे 
आधुनिकोकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती 
करिता अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय 
मर्यादा ब अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील 
अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१) अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००८१५११२३५१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEI NT, 


J AYS E N J AY P RA KA S H 384 868a3a3bc62404072a90fb604cfa54ccOc6b396bbe9f862 
INGOLE = : 

( जयसेन इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

४) परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई. 
६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


